मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे 
सप्टेंबर, २०१९ ते माहे डिंसेबर, २०१९ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी २०२० 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांच्या दरम्यान 
झालेला करार दि.१७.११.२००९. 

२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्र.9/१॥)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८ व दि.०९.०५.२०१९. 

३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 

दि.२५.०७.२०१६, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८ , दि.१६.०८.२०१९ व 
दि.२१.०१.२०२०. 

. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली., यांचे पत्र दि.०६.११.२०१९ , दि.३१.१२.२०१९ 

व दि.०८.०१.२०२१९ 


Cc 
ae 


प्रस्तावना :- 


माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ळी. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती 
केली आहे. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१६.०८.२०१९ अन्वये मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 
प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला दि.०१.०५.२०१९ ते दि.३०.१०.२०१९ पर्यंत 
मुतदवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त 
प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन माहे सप्टेंबर, २०१९ ते माहे डिसेबंर, २०१९ या चार 
महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाचे देयक उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.५ येथील नमूद 
पत्रान्वये सादर केले आहे. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०५.२०१९ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल-३ 


निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई शहर सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने माहे सप्टेंबर, २०१९ ते माहे डिसेबंर, २०१९ या चार महिन्यांच्या 


कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च व वस्तू आणि सेवा कर 
मिळून) एकूण रु.६५,८८,६४८/- (अक्षरी रुपये पासष्ठ लाख अठ्ठयाएंशी हजार सहाशे अठ्ठेचाळीस 


फक्त) इतक्या रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 


देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


Mumbai CCTV (Sept 2019 - Dec 2019) 
Applicable 
Amount 
Man Total 
li OPE 
cs Resource 5 3 Month Deployment pee Applicable GST Sub Total Clai Total Amount 
न Period Name Designation Rate-new | (Percentage) Resource amour ST @ 18% (INR) ‘laimed (INR) 
(INR) (INR) for (INR) (INR) 
mentioned 
period 
A a Cc pe E F G=E*F H 1 =18% OF H J=I+H K L=J+K 
Subhash Principal 
Patil Consultant 356,400 25% 89,100 
Nikhil Managing % 
ist Pande Consultant 306,900 50% 153,450 
Sept प 
2019 | Abul Zaidi निक कनी 306,9०० 100% 306,900 
1 at Ravi Sénior = 1,351,350 243,243 1,594,593 न 1,594,593 
Sept Kumar Consultant 277,200 £0070 277,200 
2019 Aditya Seior 77 77. 
Chaudhary | Consultant 277,200 100% 277,200 
el Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for September 1,351,350 243,243 1,594,593 | o | 1,594,593 
Subhash Principal 
Patil Consultant 356,400 25% 89,100 
Nikhil Managing 3 9% 
ist Pande Consultant 06,900 50% 153,450 
Oct «as Managing 
, | 2019 Abul Zaidi | Coneuitact | 306,900 100% 306,900 ieee ee ee न oe 
to 31st | Ravi Senior 0% si > डू ace 
Oct Kumar Consultant 277,200 A002 277,200 
2019 Aditya Senior 
Chaudhary | Consultant 277,200 100% 277,200 
ea ees Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for October 1,351,350 243,243 1,594,593 शिक 1,594,593 
Subhash Principal % 7 
Patil Consultant 356,400 50% 178,200 
Nikhil Managing 3 
ist Pande Consultant 06,900 50% 153,450 
Nov 7 
2019 | Abul Zaidi pana 306,900 100% 306,900 
3 ae Ravi Senior 1,440,450 259,281 1,699,731 न 1,699,731 
न्या Kumar Consultant 277,200 100% 277,200 
2019 Shivaji Seior 77 77. 
Jadhav Consultant 277,200 100% 277,200 
oe Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for November 1,440,450 259,281 1,699,731 | o | 1,699,731 
Subhash Principal % 7 
Patil Consultant 356,400 50% 178,200 
Nikhil Managing 3 
1st Pande Consultant 06,900 50% 153,450 
2१%. | AbulZaidi | Consuttant | 306,900 | 100% — | 306,900 
4 | to gist | Ravi Senior व्र 1,440,450 259,281 1,699,731 न 1,699,731 
Dec Kumar Consultant 277,200 19070 277,200 
2019 Shivaji Senior 
Jadhav Consultant 277,200 100% 277,200 
Hiei Consultant | 247,500 100% 247,500 
Total for December 1,440,450 259,281 1,699,731 | o | 1,699,731 
TOTAL 5,583,600 | 1,005,048 | 6,588,648 | o | 6,588,648 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल-३ 


टीप :- 

अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात 
येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या प्रमाणात 
प्रवास, भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.५ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम देण्यात 
येत आहे. सदर रकमेमध्ये माहे सप्टेंबर, २०१९ ते माहे डिसेबंर, २०१९ या चार महिन्यासाठी 
१८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीळा सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आहे असे निदर्शनास आल्यास salt जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार झासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर Vale कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५- 
पोलीस, (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०५११२१५०२२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


e 
D ) | Nn eC S h DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca984b7 
4e28fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji 


A (2 p aj S a S t e nes 2020.02.05 11:26:08 +05'30' 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-४/पोल->३ 


४. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई-४०० ०२८. 

१०.कार्यासन अधिकारी (व्यय-७ / विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


oe ७6 & 


2 2k 2k 2k ok 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


